महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर 
आर्थिक लाभ. भ 
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२ ५ मधील ऑगस्ट व 
सप्टेंबर, २०२४ या महिन्यांकरिता अनुदानाचे 
वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांक : बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 
संदर्भ :-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४, 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र, 


दि.१८.०४.२०२४, 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४, 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनातील एकूण ११ हुतात्म्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 
रु.२०,०००/- दरमहा इतके निवृतिवेतन, वार्षिक प्रवास भत्ता रु.५००/- व आकस्मिक मदत 
म्हणून प्रत्येकी रु.५०००/- वार्षिक याप्रमाणे आर्थिक लाभ शासनाने अनुज्ञेय केळे आहे. सदर 
लाभ अदा करण्यासाठी "मागणी क्र.ए-५, २२३५ - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन- 
(००) (०३) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ 
२४९३)" या लेखाशीर्षाअंतर्गत सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु.२९,४६,०००/- 
एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०१/०४/२०२४ च्या शासन परिपत्रकान्वये माहे एप्रिल ते जुले, 
२०२४ या चार महिन्याचा खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीनुसार, संदर्भ H.2 येथील दिनांक 
१८.०४.२०२३ रोजींच्या शासन निर्णयांन्वये, बिडीएस वर उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून 
रु.९,००,५००/- इतके अनुदान, माहे एप्रिल ते जुले, २०२४ या चार महिन्याचा खर्च 
भागविण्याकरीता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात आले आहे. आता, वित्त 
विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या मंजुरीनुसार, महाराष्ट्र - 
कर्नाटक सीमा आंदोलनातील एकूण ११ हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन अदा 
करण्यासाठी रु.५,१३,५८०/- इतके अनुदान बिडीएस वर उपलब्ध झाले आहे. 


शासन निर्णय:- 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील परिपत्रकानुसार खाळील विवरण पत्रामधील 
स्तंभ क्र.9 मधील अनिवार्य बाबींसंदर्भात एकूण रु.४,४०,०००/- (अक्षरी रुपये चार लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 


चाळीस हजार फक्त) एवढे मंजूर लेखानुदान स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित केलेल्या आहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रकामधील त्यांच्याशी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याच्या अधिन राहून सन 


२०२४-२५ मधील लेखानुदान विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 


अ. | मागणी | योजनेचे नाव व | अर्थसंकल्पीय आहरण व एप्रिल ते जुलै, ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 
क्र. | क्रमांक लेखाशिर्ष तरतुद संवितरण २०२४ करीता २०२४ करीता 
सन २०२४-२ अधिकारी वितरीत केलेली वितरीत करण्यात 
तरतुद येणारी तरतुद 
(रुपये) (रुपये) 
१ २ ३ PB षु ६ a 
| ए-५  । २२३५-सामाजिक | रु.२९,४६,०००/- | 9) मुंबई हहर २,४६,५०० १,२०,००० 
सुरक्षा व (एकूण ३ 
कल्याण, लाभा: off) ) 
२२३५२४९३ 2) कोल्हापूर (एकूण ५५८.,५०० २,८०,००० 
७ लाभार्थी) 
३) रत्नागिरी (एकूण ८५,५०० ४०,००० 
१ लाभार्थी) 
एकूण रु.९,००,५००/- ४, ४०,००० 


३. तसेच सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे :- 


१. ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२४ या दोन महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना 


वितरीत केलेल्या तरतुदी इतक्या मर्यादेत ठेवावा. 


. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उक्त बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून 


महालेखापाल कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र 
या कार्यासनासह सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन-अर्थसं व वित्त विभाग यांच्याकडे 
विहित मुदतीत सादर करावी. तसेच कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या 
लेखाशीर्षाखालीच या रकमा त्या त्या महिन्यात खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत 
खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, कोल्हापूर व रत्नागिरी यांनी एप्रिळ, २०२४ ते सप्टेंबर, 


२०२४ या महिन्याचा खर्च, अधिदान व लेखाधिकारी या कार्यालयाशी संपर्क साधून 
बीम्स प्रणाळीवर नमूद खर्च त्या-त्या महिन्यात खर्ची पडत असल्याची खातरजमा 
करुन तसे प्रमाणपत्र प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेच्या आत 
GAD__362@maharashtra.gov.in या ई-मेल वर पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
जिल्हाधिकारी कार्यालय यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१८२४/प्र.क्र.२२/२०२४/सीमाप्र 


४. सदर शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५"/.॥8७॥8७॥/१५॥॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९११११३७१५७७०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 
GOPALKRISHNA GAIKWAD 


(रा. गो. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 


षु. 
६. 


७, 
८. 
र 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) / महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र- १, मुंबई. 


१ 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 

३. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 


प्रधान सचिव (व्यय) / लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी व कोल्हापूर. 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांना 
आवश्यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई Wer यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 


१०. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


